विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुस्वरूपात 
मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट 
लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा 
करणेबाबतच्या प्रक्रियेतून “मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती 
योजना” ही बाब वगळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१९/प्र.क्र.८७/का.१४१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०२१ 
पहा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, 
दिनांक ५ डिसेंबर, २०१६ 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, 
दिनांक ०३ मार्च, २०१७. 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१८/प्र.क्र.२९/का-१४१७, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना : 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, दिनांक ५ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ज्या ठिकाणी शासनाद्वारे 
वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्यात येत आहे, त्या ठिकाणी वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख 
स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. 
थेट लाभ हस्तांतरण (OBI) Wiha लागू झाल्यापासून “शिष्यवृत्ती” ही बाब या प्रक्रियेमध्ये 
समाविष्ट आहे. 


२. इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाकडून “मेंट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना” ही केंद्र 
पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. सदर योजना शासनाच्या 
“महा-डिबीटी” संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने राबविणे क्रमप्राप्त आहे. तथापि, 
कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने विविध पातळीवर लागू केलेल्या 
लॉकडाऊन मुळे योजना अंमलबजावणीचे आवश्‍यक प्रशिक्षण यंत्रणा पातळीवर घेण्यात आलेले 
नाही. त्याचप्रमाणे शासनाच्या “महा-डिबीटी” संकेतस्थळावर सदर योजनेसंबंधी आवश्यक 
डेटाबेस अद्याप समाविष्ट झालेला नाही. त्यामुळे सदर “मेंट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना” सन 
२०२०-२१ या वर्षासाठी ऑफलाईन पध्दतीने राबविणे आवश्‍यक असल्याचे इतर मागास व बहुजन 
कल्याण विभागाने प्रस्तावित केले आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ “सचिव स्तरीय 
छाननी समिती” ने केलेली शिफारस व सदर शिफारशीला मा.मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाकडून “मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना” 
ऑफलाईन पध्दतीने राबविणेबाबत शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिसीटी-२३१९/प्र.क्र.८७/का.१४१७ 


शासन निर्णय- 

इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाकडून “मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना” ही केंद्र 
पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डिसीटी-२३१८/प्र.क्र.२९/का-१४१७, दिनांक १२ एप्रिल, २०१८ अन्वये 
गठीत छाननी समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य केल्यामुळे इतर मागासवर्ग व बहुजन 
कल्याण विभागाची “मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना” दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत थेट लाभ 
हस्तांतरण (DBT) प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन 
निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२४१२४७४४१९१६ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA SANJIV 
MAHALE 


(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी). 

७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, (महाराष्ट्र-१/२), मुंबई / नागपूर. 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (पत्राने). 

११. महासंचालक, युआयडी प्रादेशिक कार्यालय, सातवा मजला, एमटीएनएल बिल्डिंग, 
जी.डी.सोमानी मार्ग, कफ परेड, मुंबई. 

१२. महाव्यवस्थापक, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, शिवाजीनगर, पुणे. 

१३. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

१४. जिल्हाधिकारी, सर्व 

१५. व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक (सर्व) 

१६. जिल्हा माहिती अधिकारी (सर्व) 

१७. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती, कार्यासन १४१७. 


पृष्ठरपैकी२ 


